केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMJVK) जालना जिल्ह्यातील जालना शहर येथील 
मिल्लत नगर शाळा इमारत बांधकामाकरीता दुसऱ्या 
टप्यातील अनुदान वितरीत करण्याबाबत. (केंद्र हिस्सा) 
सन २०२०-२१. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३/प्र.क्र.१७८/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
HATHA, Fag - Yoo 032 
दिनांक: - २५ फेब्रुवारी, २०२१ 


१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्या ८९ व्या बैठकीचे इतिवृत्त 
.3/9/2093-PP, दि.०१/०९/२०१४. 
२. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांची पत्रे क्र.३/१३(२)/२०१३- 
PP, दि.२९/१०/२०१४ 
३. झासन निर्णय क्रमांक,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.३१/०३/२०१५. 
४. शासन निर्णय,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक २८/०७/२०१५. 
५. शासन ज्ञापन अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक ८/१२/२०१५. 
६. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.३०/०१/२०१८. 
७. जिल्हाधिकारी जालना यांचे पत्र क्र.अ.शा.२०१९/अल्पसंख्याक/कावि,दि.१४/१२/२०१९. 
८. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.१९/०३/२०२०. 
९. जिल्हाधिकारी जालना यांचे पत्र क्र.२०२०/साशा/अल्पसंख्याक/कावि,दि.१६/०६/२०२०. 
. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.१४/०९/२०२०. 
.अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांची पत्रे क्र.१३/२४/२०१७- 
MsDP-MoMA, दि.०८/०२/२०२१ 

प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMJVK ( पुर्वीचा ॥॥७9? ) केंद्र शासनाच्या 
अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या गठित शक्‍तिप्रदान समितीने दि.०१/०९/२०१४ रोजी झालेल्या ८९ 
व्या बैठकीत जालना जिल्ह्यातील जालना Bex येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यासाठी झाळा 
इमारत बांधकामासाठी एकूण रु.२६.४९ लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे 
संदर्भ H.2) अन्वये कळविण्यात आले आहे. दि.०८/१२/२०१५ च्या शासन ज्ञापनान्वये जालना 
जिल्ह्यातील जालना शहर येथील सुरू असलेल्या मिलत नगर येथील शाळा इमारत बांधकामाच्या 
एकूण रु.३८.७८ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र 
शासनाने संदर्भ क्र. (2) येथील आदेशाद्वारे PMIVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त जालना जिल्ह्यातील 
जालना sex येथील मिलत नगर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा इमारत 
बांधकामासाठी केंद्र हिछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु.९.९३ लाख इतका निधी वितरित केला 
आहे.संदर्भ क्र.२ अन्वये केंद्र शासनाकडून वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिकऊर्यातील रु.९.९३ लाख 


ae) ae) 
me) fo) 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३/प्र.क्र.१७८/का.७, 


तसेच राज्य हिश्यातील रु.३.३१ लाख असा एकूण रु.१३.२४ लाख इतका निधी पहिल्या टप्प्यात 
जिल्हाधिकारी, जालना यांना विहित अटींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात आला आहे.सदर निधी 
वितरणाबाबत केंद्र व राज्य हिऊ्याचे प्रमाण ७५:२५ असे आहे. 
२. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK) जालना जिल्ह्यातील जालना शहर येथील 
मिलत नगर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी झाळा इमारत बांधकामासाठी केंद्र 
शासनाकडून दुसऱया टप्यात वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिछ्यातील रु.९.९३ लाख इतका निधी 
जिल्हाधिकारी,जालना यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. (११) येथील आदेशाव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMJVK) जालना जिल्ह्यातील जालना शाहर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा 
इमारत बांधकामासाठी वितरित करण्यात आलेली केंद्र fears दुसर्‍या टप्प्यातील एकूण 
रु.९.९३ लाख इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, जालना यांना खालील प्रमाणे वितरित करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


जिल्हा:- जालना जालना शहर (रू.लाखात) 
कामांचे नाव | प्रकल्प | केंद्र | राज्य | प्रशासकी | वितरीत पहिला | वितरीत करावयाचा दुसरा हप्ता 
किंमत | हिस्सा | हिस्सा | यमान्यता ह्प्ता 
केद्र | राज्य | केंद्र राज्य 
z= - > ३ ee 4 & | ७ | 4 ९ Pt 
fed नगर दि.३०/०१/२०१८ रोजीच्या 
शाळा शासन निर्णयान्वये राज्य 
इमारत २६.४९ | १९.८६ | ६.६२ | ३८.७८ | ९.९३ | ३.३१ | ९.९३ | हिछ्यातील निधी यापुर्वी 
बांधकाम. वितरीत करण्यात आला आहे. 
एकूण | २६.४९ | १९.८६ । ६.६२ | ३८.७८ | ९.९३ | ३.३१ । ९.९३ 


(जालना शहर येथील गांधी नगर शाळा इमारत बांधकामाकरीता राज्य हिऱ्याच्या दुसऱ्या टप्यातील रू.३.३१ 
लाख इतका निधी वितरीत करणे आवश्‍यक असताना नजरचूकीने दि.३०/०१/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
रू.६.६२ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. म्हणजेच सदर निधीमध्ये मित नगर शाळा इमारत 
बांधकामासाठीचा राज्य FSSA दुसर्‍या टप्यातील रू.३.३१ लाख इतका निधी अंतर्भूत आहे. त्यामुळे आता 
मिल्लत नगर शाळा इमारत बांधकामासाठी राज्य हिळऱ्याच्या दुसर्‍या टप्प्यातील रू.३.३१ लाख इतका निधी 
वितरीत केलेला नाही.) 

२. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(०९) प्रमाणे सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री जज विकास 


कार्यक्रमांतर्गत जालना जिल्ह्यातील जालना शहर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 


शाळा इमारत बांधकामासाठी केंद्र हिछ्यातील दुसर्‍या टप्प्यातील रू.९.९३ लाख एवढी रक्‍कम 


जिल्हाधिकारी, जालना यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी 


आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३/प्र.क्र.१७८/का.७, 


३. सन २०२०-२१ या वर्षात जिल्हाधिकारी, जालना यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(०९) 


प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित व 


संवितरित करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, जालना यांनी 


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत जालना जिल्ह्यातील जालना शहर येथे अल्पसंख्याक 


समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा इमारत बांधकामासाठी आहरित केलेली रक्‍कम सदर 


विकासकामांच्या अंमळबजावणीशी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


४. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMJVK) झाळा इमारत बांधकामाच्या 
अंमलबजावणीकरीता जिल्हाधिकारी,जालना हे मुख्य नियंत्रक अधिकारी व अंमलबजावणी अधिकारी 
राहतील. 


५. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त शाळा इमारत बांधकामाच्या 
अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिश्यांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून 
केवळ राष्ट्रीयीकृत बॅकेत ठेवण्यात यावा. सदर प्रयोजनासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅकेत स्वतंत्र बँक खाते 
उघडण्यात यावे. 

६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / 
CAG च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय 
नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावळी / भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर 
रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव 
स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

७. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (2॥॥5१॥९ मान्यताप्राप्त शाळा इमारत बांधकामासाठी 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रेमासिक 
अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत छायाचित्रासह) संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेने 
जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction tracker 
प्रणालीवर देखील विकासकामांची माहिती व छायाचित्रे वेळोवेळी upload करावी. 

८. be शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१४/१२/२०१५ रोजीच्या बैठकीतील 


सूचनानुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (PMIVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर 


करुन वितरित केला आहे, त्याच प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही 


परिस्थितीत अन्य प्रयोजनाकरिता सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब 


कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३/प्र.क्र.१७८/का.७, 


९. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिळ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. 

१०. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 


दि.१६/०४/२०२० अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार तसेच वित्त 


विभागाच्या अ.नौ.सं.क्र. क्र.८/२०२१/व्यय-१, दि.११/१/२०२१ रोजीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०२२५१५३३३८३९१४ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


, 
Dinesh M. me ; 

2.54. 9005. al 

26c0f016fdf, 

serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa5512ea7888 

O n a Va n e 89af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.02.25 15:37:25 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१. अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
४. जिल्हाधिकारी,जालना. 
५. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, जालना. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जालना. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 
१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. नियोजन विभाग (कार्या.१४७१). 
१४. निवड नस्ती, (का.७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


